नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामधील राज्य 
शासनाचा समभागापोटी रक्‍कम महाराष्ट्र मेट्रो 
रेल कार्पोरेशन लि. यांना प्रदान करण्याबाबत 
(सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१३९/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जुले, २०२२. 


पहा :- 


१. नगर विकास विभाग शा. नि, क्र.नासुप्र-३३१३/प्र.क्र.४१/नवि-७, दि. ३० जानेवारी,२०१४. 
२. नगर विकास विभाग शा. नि., क्र एमआरडी-३३१४/प्र.क्र.११९/नवि-७, दि. १३ ऑक्टोंबर, २०१५. 
३. नगर विकास विभाग शा. नि., क्र. एमआरडी-३३१४/प्र.क्र.११९/नवि-७, दि. २७ नोव्हेंबर, २०१५. 
४. नगर विकास विभाग शा. नि, क्र एनएसपी-३३१४/प्र.क्र.११९/नवि-७, दि. ०४ डिसेंबर, २०१५. 
५. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.६१/नवि-७, दि. १३ जुले, २०१६. 
६. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.६१/नवि-७, दि. १५ मार्च २०१७. 
७. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.६१/नवि-७, दि. २१ मार्च, २०१७. 
८. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.५८/नवि-७, दि. १९ जून, २०१७ 
९. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.३९/नवि-७, दि. २१ एप्रिल, २०१८. 
१०. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(१)/नवि-७, दि. १ जानेवारी, २०१९. 
११. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(५)/नवि-७, दि. २२ मार्च, २०१९. 
१२. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र.एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.७०/नवि-७ दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
१३. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र.एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०२/नवि-७ दि. १० फेब्रुवारी, २०२१. 
१४. नगर विकास विभाग, शा. नि. क्र. एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७, दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२१. 
१५. नगर विकास विभाग झा. नि. क्र. एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५१/नवि-७, दिनांक : १० मार्च, २०२२. 
१६. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि. ०४ एप्रिल, २०२२. 
१७. नगर विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.३७/नवि-४, दिनांक ०८एप्रिल, २०२२. 


प्रस्तावना : 

नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन त्यानुसार नगर विकास विभाग 
शा.नि.क्र.नासुप्र-३३१३/प्र.क्र.४१/नवि-७, दिनांक ३० जानेवारी २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पास केंद्रशासनाने पत्र क्रमांक K-98099/4(N-9)/2098- 
॥॥३15-॥, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४ अन्वये मान्यता दिली आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. या विशेष हेतू वहन कंपनी स्थापन 
करण्यात आली होती. नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. चे जानेवारी २०१७ मध्ये महाराष्ट्र मेट्रो 
रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. मध्ये परिवर्तन झाले आहे. सदर विशेष हेतू वहन कंपनीमध्ये केद्र व 
राज्यशासनाचा ५०:५० असा सहभाग आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील केंद्र व राज्य 
शासनाचा सहभाग हा गुंतवणूक/समभाग (Equity) व दुय्यम कर्ज सहाय्य या स्वरुपात रहाणार 
आहे. तसेच या प्रकल्पात नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगरपालिका यांचे अनुदान देखिल 
उपलब्ध होणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी वित्तीय संस्थांचे कर्ज सहाय्य घ्यावयाचे असून हे कर्ज 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१३९/नवि-७ 


सहाय्य केंद्र शासनामार्फत घेतले जाणार आहे. अशा प्रकारच्या सर्व निधी हा सदर प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणी करणाऱ्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. या विशेष हेतू वहन कंपनीकडे सुपूर्द 
करावयाचा आहे. कर्जाची परतफेड या विशेष हेतू वहन कंपनीने करावयाची आहे. नागपूर मेट्रो 
रेल्वे प्रकल्पात राज्यशासनाकडून रु.१११४ कोटी इतके समभाग (Equity) द्यावयाची आहे. 
त्यापैकी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. कंपनीस राज्य शासनाच्या समभागापोटी सन २०१५- 
२०१६ या वर्षात रु ८४.४५ कोटी व सन २०१६-१७ मध्ये रु. १५० कोटी व सन २०१७-१८ मध्ये 
रु.२०० कोटी, सन २०१८-१९ मध्ये रु. ३५० कोटी, सन २०१९-२० मध्ये रु.१२० कोटी, सन 
२०२०-२१ मध्ये रु.३३.४१२५ कोटी व सन २०२१-२२ मध्ये रु.१६३.९५ कोटी seal एकूण 
रु.११०१.८१२५ कोटी इतकी रक्‍कम आतापर्यंत महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. कंपनीस 
वितरित केली आहे. 


नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाच्या समभागापोटी सन २०२२-२३ या वर्षात 
रु. १२.२० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आळी आहे. सदर तरतूदीमधून 
रु.१२.१८७५ कोटी नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र मेट्रो LH कार्पोरेशन लि. कंपनीस 
राज्य शासनाचा समभाग यासाठी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय - 


१. नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाचे समभाग म्हणून 
रक्‍कम रु.१२,१८,७५,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी आठरा लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) 
महाराष्ट्र मेट्रो रेळ HMRI लि. यांना प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्कम "मागणी क्र. एफ-५, ४२१७ नगरविकासावरील भांडवली खर्च, ८० 
सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांमधील गुंतवणूका, (००) (०५) नागपूर 
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील राज्य शासनाने समभाग, ५४ गुंतवणूक (४२१७०७५७)" या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२२-२३ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, 
नवि-५, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग 
मंत्रालय मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील 
परिच्छेद -१ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून 
काढून ती महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लि. यास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात 
येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि- ३१ कार्यासनाने 
करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१३९/नवि-७ 


४. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्य शासनाकडून नागपूर मेट्रो रेल्वे 
प्रकसल्पातील समभागापोटी त्यांना सदर वितरणासह आतापर्यंत वितरित केलेल्या (रु ८४.४५ 
कोटी + रु.१५० कोटी + रु.२०० कोटी -- रु.१७५ कोटी + रु.७० कोटी + रु.१०५कोटी + रु.१२० 
कोटी + रु.३३.४१२५ कोटी + रु.१६३.९५कोटी + सदरचे रु.१२.१८७५ कोटी) एकूण रु.१११४ 
कोटी रक्कमेचे सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.चे समभाग मा. 
राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नांवे करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्यशासनाकडून समभागपोटी त्यांना सदर 
वितरणासह आतापर्यंत वितरित केलेल्या (रु ८४.४५ कोटी + रु.१५० कोटी + रु.२०० कोटी + 
रु.१७५ कोटी + रु.७० कोटी + रु.१०५कोटी + रु.१२० कोटी + रु.३३.४१२५ कोटी + 
रु.१६३.९५कोटी + सदरचे रु.१२.१८७५ कोटी) एकूण रु.१११४ कोटी रक्कमेचे भांडवली 
समभाग महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. कडे जमा झाल्याचे दिनांकासह प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 


६. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी केंद्रशासन/राज्यशाासन/नागपूर सुधार 
प्रन्यास/ नागपूर महानगरपालिका इ. कडून प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबतचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


७. नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने सभापती, 
नागपूर सुधार प्रन्यास नागपूर यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या निधीचे 
संनियंत्रण करावे. 


८. व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. यांनी सदर रक्कम प्राप्त 
झाल्याचे व सदर रक्कम ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च 
केल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास नागपूर यांचे मार्फत सादर 
करावे. 


९. राज्य शासनाकडून नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रु.११०१.८१२५ कोटी 


इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत होणाऱ्या निधीनंतर 
होणाऱ्या एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणे 


a दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत एकूण वितरीत 
(रु.कोटी) करणाऱ्या संस्थेचे नाव । निधी (रु.कोटी) 
शिळा १५.०५.२०१५ ०.५० राज्य शासन ०.५० 
२ १३.१०.२०१५ ८३.९५ राज्य शासन ८४.४५ 
3 93.019.209§ 939.00 राज्य शासन २२१.४५ 
४ १५.०३.२०१७ १३.०० राज्य शासन २३४.४५ 
५ १९.०६.२०१७ २००.०० राज्य शासन ४३४.४५ 
६ २१.०४.२०१८ १७५.०० राज्य शासन ६०९.४५ 
७ ०१.०१.२०१९ ७०.०० राज्य शासन ६७९.४५ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१३९/नवि-७ 


२२.०३.२०१९ १०५.०० राज्य शासन ७८४.४५ 

२०.०८.२०१९ १२०.०० राज्य शासन २९०४.४५ 
| do | १०.०२.२०२१ 33.8924 राज्य शासन ९२३७.८६२५ 
| 9a | १ २६.१२.२०२१ ८१.९७५ राज्य शासन १०१९.८३७५ 
१२ १०.०३.२०२२ ८१.९७५ राज्य शासन ११०१.८१२५ 
ge सदरचे वितरण १२.१८७५ राज्य शासन १११४.०००० 


qo, सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३ दि. ०४ एप्रिल, २०२२ मधील संबंधित सर्व अटींचे तसेच परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


११. सदर निधी वितरण आदेठा नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६/कार्या-११४४, 
दिनांक २३.०६.२०२२ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०१/व्यय-३ दिनांक २०.०७.२०२२ 
अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७२५१२१७४५५५२५ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेञानुसार व नांवाने, 
Vijay Karbhari 
Chaudhari See 
(विजय चौधरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

७. सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 

८. आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. नागपूर. 

१०. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

११. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

१२. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई. 

१४. कक्ष अधिकारी, व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/अर्थसंकल्प-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१३९/नवि-७ 


१५. कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. उप सचिव, नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. कक्ष अधिकारी, नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कक्ष अधिकारी, नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. रोख शाखा (५ प्रती), 

२०. निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


